केंद्र पुरस्कृत बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रमातंर्गत (MsDP) 
उदगीर जि.लातूर येथील मुलींच्या वसतीगृह इमारत 
बांधकामासाठीचा सन २०१५-१६ चा रू.७७.५० लाख 
इतका केंद्रीय निधी पुनर्जिवित करून सन २०१८-१९ 
मध्ये विनियोगात आणण्यास मान्यता देणे आणि राज्य 
हिछ्यातील रू.७७.५० लाख इतका निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - अ.वि.वि-२०१४/प्र.क्र.१४१/का.०७ 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय,मुंबई - Yoo ०३२ 
दिनांक: - २१/२/२०१९ 
संदर्भ: 
(9) अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार,नवी दिल्ली यांचे पत्र H.MsDP- 
३/१३(९)/२०१३-००२,दि.३०/१२/२०१५ 
(२) शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१/का-७, 
दि.३१/०३/२०१६. 
(३) शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१/का-७, 
दि.३०/०४/२०१६. 
(४ अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. -३/ 
११२/ 2094- ॥॥७०२?,दि.२५/०५/२०१६ 
(४ शासन निर्णय,शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.४५१७/ प्र.क्र.१३/ १७/ प्रशिक्षण, 
दि .१२/०७/२०१८ 
(4) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१/का.७, 
दि. १९/११/२०१८. 
(६) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१/का.७, 
दि. १९/११/२०१८. 
(७ जिल्हाधिकारी कार्यालय ,लातूर यांचे पत्र क्र.२०१८-१९/जिनिस/अल्पसंख्याक/ 
एमएसडीपी /का-९ /२४८८ दि.०७/१२/२०१८. 
(८) अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. - 
१३/३(९)/२०१३-??,दि.५/०२/२०१९. 
प्रस्तावना :- 
केंद्र पुरस्कृत बहु क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) लातूर जिल्ह्यातील उदगीर शहर येथे 
अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी एक वसतीगृह बांधकामाकरीता संदर्भ क्र-२ मध्ये नमुद शासन 
निर्णयान्वये सन २०१५ - १६ या आर्थिक वर्षात केंद्र हिछयातील पहिल्या टप्प्यातील वितरीत केलेला परंतु 
अखर्चित राहिलेला रू.७७.५० ( सत्याहत्तर लाख पन्नास हजार रूपये फक्त )ळाख इतका निधी पुन्जिवित 
करून सदर निधीचा विनियोग दि.३१/३/२०१९ पर्यंत करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याबाबत केंद्र 
शासनाने त्यांचे दि .५/२/२०१९ (संदर्भ क्र.८) च्या पत्रान्वये कळविले आहे. 
त्यास अनुसरून केंद्र पुरस्कृत बहु क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) लातूर जिल्ह्यातील उदगीर शहर 
येथे अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी एक वसतीगृह बांधकामाकरीता सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात 


शासन निर्णय क्रमांकः विभाग-२०१४/प्र.क्र.१४१/का.०७ 


केंद्र हिळ्यातील पहिल्या टप्प्यातील वितरीत केलेला परंतु अखर्चित असलेला रू.७७.५० लाख इतका केंद्रीय 
निधी पुनर्जिवित करून सदर निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हाधिकारी,लातूर यांना वितरीत करण्यास मान्यता 
देणे त्याप्रमाणे प्रस्तुत प्रकरणी संदर्भ क्र.३ मध्ये नमुद दि.३०/०४/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य 
हिळ्यातील पहिल्या टप्प्यातील वितरीत केलेला रू.७७.५० (रूपये सत्याहत्तर लाख पन्नास हजार फक्त )लाख 
इतका निधी प्रशासकीय अडचणीमुळे अखर्चित राहिल्याने शासन खाती जमा करण्यात आला आहे.त्यामुळे 
राज्य हिछ्यातील पहिल्या टप्प्यातील रू.७७.५० लाख इतका निधी आता सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात 
जिल्हाधिकारी,लातूर यांना वितरीत करण्यास मान्यता देऊन सदर निधी BOS प्रणालीवर वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्याप्रमाणे शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


१. केंद्र पुरस्कृत बहु क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) लातूर जिल्ह्यातील उदगीर शहर येथे 
अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी एक वसतीगृह बांधकामाकरीता सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात केंद्र 
हिऱड्यातील पहिल्या टप्प्यातील वितरीत केलेला परंतु अखर्चित राहिलेला रू.७७.५० लाख (रूपये सत्याहत्तर 
लाख पन्नास हजार फक्त) इतका निधी पुनर्जिवित करून दि.३१/३/२०१९ पर्यंत विनियोगात आणण्याकरीता 
जिल्हाधिकारी,लातूर यांना 8098 प्रणालीवर वितरीत करण्यास वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उक्त योजनेंतर्गत मुलींसाठी एक वसतीगृह बांधकामाकरीता केंद्रीय निधीच्या प्रमाणात आव्यक 
असलेला राज्य हिइऱ्यातील पहिल्या टप्प्यातील रू.७७.५० लाख (रूपये सत्याहत्तर लाख पन्नास हजार फक्त) 
इतका निधी सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून BDS प्रणालीवर वितरीत करण्यास 
वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. जिल्हाधिकारी,लातूर हे सदर योजनेचे आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून काम पाहतील. 


४. उपरोक्त योजनेंतर्गत केंद्र हिक्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१, 2234 - समाजिक सुरक्षा 
व कल्याण, ०२ समाज कल्याण,२०० - इतर कार्यक्रम,केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१७) अल्पसंख्याक बहुल 
क्षेत्रासाठी बहुक्षेत्रीय विकास योजना (केंद्र हिस्सा) (२२३५ ए ५४३), ३१ - सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर)” 

तसेच राज्य हिछ्यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ - समाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाज कल्याण,२०० - इतर कार्यक्रम,केंद्र पुरस्कृत योजना (००) (१४) अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी बहुक्षेत्रीय 
विकास योजना (केंद्र हिस्सा) (२२३५ ए 239), ३१ - सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकावा. 

ष्‌. सदर निधी खर्च करताना संदर्भाधिन दि.३१/०३/२०१६,दि.३०/०४/२०१६ आणि दि.१९/११/२०१८ 
च्या शासन निर्णयातील act al व कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ 
दि.२०/०४/२०१८ अन्वये या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून तसेच सदर परिपत्रकातील 
अटी व शर्तीची पूर्तता करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभाग-२०१४/प्र.क्र.१४१/का.०७ 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०१९०२२११२०६३३५११४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sandesh (030५ ८:८० 
Tadvi ० या 
(सं.छ.तडवी ) 
सह सचिव , महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Sandesh Chhabu Tadvi 
ment Of Maharashtra, ou=Minorities Development 


प्रत, 

१.मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२.प्रधान सचिव,शालेय शिक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

३.विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद 

४. उप सचिव, मा. मुख्य सचिव यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खासगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

६. जिल्हाधिकारी, लातूर. 

७. मुख्याधिकारी,नगर परिषद,उदगीर 
८.महाळेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
९.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा )मुंबई/नागपूर. 
१०.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद 
११.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड 
१२.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर 

१३. संचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण पुणे. 

१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी,जिल्हा लातूर. 
१५.प्राचार्य,अध्यापक विद्यालय,उदगीर जि.लातूर. 

१६.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/व्यय -४) मंत्राळय,मुंबई. 
१७.नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) मंत्रालय,मुंबई. 
१८.निवडनस्ती,(का.(9) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


